पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे 
कामकाज सुरू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट,२०१८ 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पिंपरी चिंचवड 
आयु./२२५/२०१६, दि.२१.०७.२०१६. 

2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पिंपरी चिंचवड 
आयु./२२५/२०१६, दि.१०.०१.२०१८. 

३) पिंपरी चिंचवड पोळीस आयुक्तालय निर्माण करणेबाबत मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक २७.०२.२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) UA महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/ पिं.चिं.पो.आ/ 
२२५/२०१६, दि.०१.०३.२०१८. 

५) गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक-ओओपी-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३,दि.२८.०५.२०१८. 

६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/ पिं.चिं.पो.आ/ 
२२५/२०१६, दि.०७.०८.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पोळीस आयुक्त, पुणे शहर व 


पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व 


परिसराकरीता पिंपरी-चिंचवड पोळीस आयुक्तालय निर्माण करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयातील 


परिच्छेद क्र.८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचारधीन होता. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 


शासन नणय निर्णय :- 


पोलीस आयुक्त, पुणे हहर व पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी 


चिंचवड शहर व परिसराकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्‍ताळलयाचे कामकाज 


दि.१५.०८.२०१८ पासून प्रत्यक्ष सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१०१७२८५५४४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Ka | a S A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b9 
e 8a708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. 
aikwa cad 

Date: 2018.08.10 17:30:31 +05'30' 

(कैलास गायकवाड) 

उप सचिव = भाग : 

उप , गृह वि 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग) तथा पालकमंत्री पुणे जिल्हा यांचे 
खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मा.राज्यमंत्री, गृह Arex) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. 
८ 
९ 


मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३ 


१३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ पुणे/ ठाणे/ नवी मुंबई/ नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ 
सोलापूर. 
१५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर 
१६. जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा. 
१७. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
२१. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
२२. निवडनस्ती कार्यासन पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


